महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकरिता प्रथम 
परिनियम व अध्यादेश यांचा मसुदा तयार 
करण्यासाठी व विद्यापीठात सुरु करावयाचे कौशल्य 
अभ्यासक्रम निश्चित करण्यासाठी तज्ञ समिती गठीत 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कौविउ-२०२१/प्रक्र.४४/उद्योजकता 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ९ एप्रिल, २०२१. 


वाचा:- 9) महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ अधिनियम, २०२१ (सन २०२१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ७, दि.२३ मार्च, २०२१. 
२अधिसूचना क्र.कौविउ-२०२१/प्र.क्र.५३/उद्योजकता, दि.०६ एप्रिल, २०२१. 

प्रस्तावना: 

राज्यातील युवक-युवतींना एकात्मिक आणि समग्र स्वरूपाचे कौशल्य प्रशिक्षण उपलब्ध व्हावे, तसेच 
त्यांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मान्यताप्राप्त कौशल्याधारित उच्च शिक्षणाद्वारे रोजगारक्षम करुन 
रोजगार/स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात या हेतूने, राज्यात, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ 
(सार्वजनिक-अर्थसहाय्यित) स्थापन करण्यासंदर्भात, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ अधिनियम, २०२१ (सन 
२०२१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ७) दि.२३ मार्च,२०२१ रोजी राजपत्रात प्रसिध्द झालेला आहे. सदरहू 
अधिनियम राज्यात दि.१४ एप्रिल, २०२१ पासून अंमलात आणण्यात येत असल्याबाबतची अधिसूचना देखील दि.६ 
एप्रिल, २०२१ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण खंड-४ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 

यानुषंगाने महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकरिता प्रथम परिनियमांचा व अध्यादेशांचा मसुदा तयार 
करण्यासाठी आणि विद्यापीठांतर्गत सुरु करावयाचे कौशल्य अभ्यासक्रम निश्चित करण्यासाठी तज्ञ समिती गठीत 
करणे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय : 


महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकरिता प्रथम परिनियमांचा व अध्यादेश्ांचा मसुदा तयार करण्यासाठी 
आणि विद्यापीठांतर्गत सुरु करावयाचे कौशल्य अभ्यासक्रम निश्चित करण्यासाठी खालीलप्रमाणे तज्ञ समिती गठीत 
करण्यात येत आहे. 
अ.क्र तज्ञांचे नाव समितीमधील स्थान 

१) | at. राजेंद्र जगदाळे, महासंचाळक, सायन्स अँण्ड | अध्यक्ष 

टेक्नॉलॉजी पार्क, पुणे. 
2) | डॉ.विजय खोले, माजी कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई सदस्य 
३) | प्राध्यापक कवी आर्या, आय.आय.टी, मुंबई सदस्य 
8) । डॉ. राजन वेळूकर, माजी कुलकुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. | सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२१/प्रक्र.४४/उद्योजकता 


५) | डॉ. एम.एम. साळुंखे, माजी कुलगुरु, यशवंतराव चव्हाण | सदस्य 
मुक्‍त विद्यापीठ/ कोल्हापूर विद्यापीठ 


६) । श्री. प्रशांत गिरबने, महासंचालक, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स | सदस्य 


इंडस्ट्रीज अँण्ड अँग्रिकल्वर, पुणे. 
७ | STAR जोशी, हेल्थकेअर तज्ञ सदस्य 
८) । संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, | सदस्य 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


९) | SI. सुवर्णा सि. खरात, सह सचिव, कौडाल्य विकास, | सदस्य सचिव 
रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२. 
a 


तसेच समितीच्या अध्यक्षांना आवश्‍यकतेनुसार तज्ञांना आमंत्रित करण्याचे अधिकार राहतील. 
तज्ञ समितीने विद्यापीठ प्रथम परिनियम व अध्यादेडा यांचा मसुदा व विद्यापीठात सुरु करावयाचे 


अभ्यासक्रम याबाबतचा अहवाल २ महिन्यांत सादर करावा. 


8. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७"१/५/.॥8७$॥[॥8.90.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक क्र.२०२१०४०९१६१७०८९३०३ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


१, 
2. 
3. 


8. 
ष्‌. 
&. 
9. 
& 
र्‌. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dr Suvarna Siddharth Kharat 


D [ 5 1 Va [ Nn a DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2,5.4.20=cdf8435b141 1 3ef43d22f63f448b2db4109f1aa98eda 


Siddharth Kharat — szsiezees eno seve sicanan tra 
(डॉ. सुवर्णा सि. खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा.मंत्री (कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (कौडाल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, 

मंत्रालय,मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, Hed विकास,रोजगार व उद्योजकता यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

सह सचिव/उप सचिव, plated विकास,रोजगार व उद्योजकता , मंत्रालय, मुंबई. 

संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई. 

आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

डॉ. राजेंद्र जगदाळे, महासंचालक, सायन्स अँण्ड टेक्नॉलॉजी पार्क, पुणे. 

डॉ.विजय खोले, माजी कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 


१०. प्राध्यापक कवी आर्या, आय.आय.टी. मुंबई. 
११. डॉ. राजन वेळूकर, माजी कुलगुरु मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 
१२. डॉ. एम.एम. साळुंखे, माजी कुलगुरु, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त विद्यापीठ/ कोल्हापूर विद्यापीठ, 


कोल्हापूर. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२१/प्रक्र.४४/उद्योजकता 


१३. श्री. प्रशांत गिरबने, महासंचाळक, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँण्ड अँग्रिकल्चर, पुणे. 

१४. श्री.समीर Gal, हेल्थकेअर तज्ञ, मुंबई. 

१५. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१६. डॉ. सुवर्णा सि. खरात, सह सचिव, Greg विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. निवड नस्ती (उद्योजकता) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


